महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण योजनांना 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 

नगर परिषद इंदापूर, जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.४९७/पापु.२२ 
९ वा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. नापापु-२००८/प्र.क्र.१/पापु-२२,दि. २२.१०.२००८ 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.नापापु-२००८/प्र.क्र.१९८/पापु-२२, दि.२३.१२.२००८ 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०११/प्र.क्र.५६५/पापु-२२, दि.१५.१०.२०११ 

४) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मु.अ./प्रव्यससे (पुणे)/तांशा-४/प्र.क्र.७१/१०६, दि.१९.०१.२०१३. 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.४९७/पापु-२२, दि.०१.११.२०१३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.४९७/पापु-२२, दि.१८.०३.२०१४ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.४९७/पापु-२२, दि.०९.०९.२०१४ 

८) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.४९७/पापु-२२, दि.२३.१०.२०१५ 

९) झासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.४९७/पापु-२२, दि.१२.०५.२०१६ 

१०) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.४९७/पापु-२२, दि.१६.११.२०१६ 

११) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.४९७/पापु-२२, दि.११.१०.२०१८ 

१२) मुख्याधिकारी, इंदापूर नगर परिषद, जि.पुणे यांचे पत्र क्र.इंनप/१०२५/२०१९-२०, दि.१४.०८.२०१९. 


।_-« wer -< 


षु 
& 
9 


ee ee ee 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय, दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये नागरी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, शौचालय बांधकाम व 
घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतशीर सेवाशुल्कामध्ये उपलब्ध करुन देणे व 
विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत करुन महाराष्ट्र सुजल व निर्मल 
अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व नागरीकांना पाणी पुरवठा व मलनि:सारणाच्या सर्वव्यापक सुविधा 
निश्चितपणे उपलब्ध करुन देणे हा महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दि.१५.१०.२०११ अन्वये इंदापूर (जि.पुणे) शहर 
पाणी पुरवठा योजनेच्या एकूण रु.३४,९४, ६७,०००/- इतक्या ढोबळ किंमतीच्या भांडवली GAR प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१३/प्र.क्र.४९७/पापु.२२ 


विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये एकूण रु.३४,९४,६७,०००/- इतक्या ढोबळ किंमतीच्या भांडवली कामांस 
तांत्रिक मंजूरी दिली आहे. इंदापूर नगर परिषदेने स्वहिऱऱ्याची रक्‍कम रु.३,४९,४६,७००/- संबंधित बँक 
खात्यामध्ये जमा केली असून, दि.०१.११.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.४,५४,५०,०००/-, दि.१८.०३.२०१४ 
च्या शासन निर्णयान्वये रु.५,२६,८५,०००/- , दि.९.०९.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये रु.२,२४,८३,०००/- , 
दि.२३.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये रु.७,६५,१६,०००/-, दि.१२.०५.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.२,६९,९९,०००/-, दि.१६.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये रु.३,६०,००,०००/- व दि.११.१०.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये रु.२,२९,३५,२७०/- असे मिळून एकूण रु.२८,३०,६८,२७०/- इतके अनुदान वितरीत करण्यात 
आलेले आहे. मुख्याधिकारी, इंदापूर नगर परिषद यांनी दि.९.०९.२०२० च्या पत्रान्वये रु.३२,०८,६३,३९१/- 
इतक्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. तसेच दि.१४.०८.२०१९ च्या पत्रान्वये मंजूर भांडवली 
कामांचा भौतिक प्रगती अहवाल (९५%) सादर केला असून, योजनेस अनुज्ञेय अनुदानापैकी उर्वरित अनुदान 
वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. तसेच सदर योजनेवर होणा-या खर्चाचे Overall Excess / Saving 
Statement सादर केले असून, त्यामध्ये रु.१,६९,२३,१५६/- इतकी बचत होणार असल्याचे नमूद केले आहे. 
त्यामुळे सदर योजनेच्या रु.३४,९४,६७,०००/- इतक्या किंमतीमधून बचतीची रक्‍कम रु.१,६९,२३,१५६/- वजा 
करता सदर योजनेची एकूण किंमत रु.३३,२५,४३,८४४/- इतकी येत आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेस 
रु.२९,९२,८९,४६०/- इतके अनुदान (९०%) अनुज्ञेय आहे. सदर योजनेस यापूर्वी रु.२८,३०,६८,२७०/- एवढे 
अनुदान वितरीत करण्यात आलेले असल्याने उर्वरित रु.१,६२,२१,१९०/- इतके अनुदान इंदापूर नगर परिषदेस 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील नागरी क्षेत्रातील नगरपालिकांच्या (स्थानिक संस्था) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी 
सहाय्यक अनुदान, या कार्यक्रमाखालील महाराष्ट्र सुजल व निर्मळ अभियान योजनांचे कार्यान्वयन पाणी व 
स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचेकडून करण्यात येते. 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दि.१५.१०.२०११ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेल्या इंदापूर हहर पाणी पुरवठा योजनेच्या भांडवळी कामांकरिता अनुज्ञेय अनुदानापैकी 
रु.१,६२,२१,१९०/- (रुपये एक कोटी बासष्ठ लाख एकवीस हजार एकशे नव्वद फक्त) इतके अनुदान पुढील 
विवरणानुसार नागरी पाणी पुरवठा योजनांच्या कार्यान्वयनाकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात, मागणी 
क्रमांक वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १९२, महानगरपालिका/नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) नागरी पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता, (०२) (०२) नगरपालिकांच्या /नगरपरिषदांच्या पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम), ३१ सहाय्यक अनुदाने (AAA), २२१५ १६४७ या कार्यक्रमाखाली उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई यांना शासन 
निर्णयान्वये खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. वितरीत वाटप खालील विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आले आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१३/प्र.क्र.४९७/पापु.२२ 


(रक्‍कम रुपयात) 
शहराचे नांव योजनेची राज्य नागरी संस्थेने नागरी यापुर्वी आता 
एकूण शासनाकडून निकषानुसार संस्थेने वितरीत वितरीत 
किंमत अनुज्ञेय अनुदान भरावयाची भरलेली करण्यात आलेले | करावयाचे 
(९०%) रक्‍कम (१०%) रक्‍कम अनुदान अनुदान 
= || R 3 | ४8 4 & foe 
इंदापूर, जि.पुणे | २३,२५,४२३,८४४ ।२९,९२,८९,४६० । ३,२२,५४,३८४ | ३,४९,४६,७०० | २८,३०,६८,२७० | १,६२,२१,१९० 
एकूण रुपये| १,६२,२१,१९० 


सदर अनुदानाच्या रकमेचे स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावेत. शासनाच्या निदेशानुसार सदर अनुदान 
नागरी संस्थांना वितरीत करण्यात यावे. 
अनुदानाची रक्‍कम ज्याकरीता वितरीत करण्यात आली आहे, त्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनाकरीताच 
दि.३१ मार्च, २०२१ पर्यंत खर्च करावी. 
या वितरीत अनुदानातून होणा-या वाटपाची माहिती पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने शासनाला 
कळवावी. 
मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील जोडपत्र-२ मधील नियम क्रमांक ३ अनुसार महालेखापालांच्या 
मागणीनुसार प्राधिकरणाचे लेखे संबंधित कागदपत्रांसह निरीक्षणाकरीता पाणी व स्वच्छता सहाय्य 
संस्थेने महाळेखापालांना सादर करावेत. 
पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेला शासनाकडून जी अनुदाने प्राप्त झालेली आहेत किंवा जी 
अनुदाने यापुढील कालावधीत प्राप्त होतील त्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे पाणी व स्वच्छता 
सहाय्य संस्था यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रात दर्शविलेल्या वितरीत अनुदानाच्या व खर्चाच्या 
कार्यक्रमनिहाय रकमा प्रमाणित करुन स्वाक्षरीत कराव्यात. त्या उपयोगिता प्रमाणपत्रावर सह 
सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी करावी, अशी प्रमाणपत्रे शासनाला 
स्विकारार्ह होतील. 
सदर अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात शासनाला सादर करावे तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्रांच्या प्रती महाळेखापालांनाही पाठवाव्यात. 
सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा 
आणि विहित अहवाल विहित दिनांकांस, लेखा अधिकारी, पापु-२० पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे सादर करावा. 
या शासन निर्णयान्वये संचाळक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना मुक्‍त 
करण्यात आलेला निधी संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांचेकडे 
BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. हा निधी उपकोषागार कार्यालय, कोकणभवन, 
नवी मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
श्री.आर. के.साकोरे, संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना तसेच 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री.म.बा. हजारी, सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संचालक, 
पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी या आदेशान्वये वितरीत करण्यात 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१३/प्र.क्र.४९७/पापु.२२ 


आलेली रक्‍कम उपकोषागार कार्यालय, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचे कार्यालयातून आहरित 
करुन सदर रक्‍कम ही एनईएफटी (NEFT ) प्रणालीद्वारे पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांच्या खाती जमा करण्यात यावी. 


३. या वितरीत केलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च, मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १९२, 
महानगरपालिका/नगरपरिषदांना सहाय्य, (०२) नागरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता, (०२) (०२) नगरपालिकांच्या / 
नगरपरिषदांच्या पाणीपुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान ( कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर), २२१५ १६४७ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर 
तरतूदीतून भागवावा. 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० मधील 
परिच्छेद ६ मधील अटी तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.९ मधील प्रत्येक अटींची पूर्तता झालेली आहे. 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८ Helles भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र. ५ 
परिच्छेद क्रमांक २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२६१३१५२१९०२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Mahendra 


M ठे h e al d fa en गाली of 


maharashtra, ou=Water supply & 
Sanitation, postalCode=400032, 


B a b US | n g st=Manipur, 


2.5.4.20=2a61 1aa6775332ae4fb22 
Oe8dd3ec1 1f80d6b95fec14b72915 


H 1 : 6665cff860b06b, cn=Mahendra 
वे] a r | Babusing Hajari 
Date: 2020.10.26 15:10:45 +05'30' 


(4.41. हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


७ मा.मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

«७ मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

«७ मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७ मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

«७ मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१३/प्र.क्र.४९७/पापु.२२ 


७ मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

«७ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

«७ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

© अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ Sal व अनुज्ञेयता) ओल्ड सी.जी.ओ.इमारत, न्यु मरीन 
लाईन्स, १०१, महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 

७ महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा/ Sal व अनुज्ञेयता) भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा विभाग 
कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर- ४४० ००१. 

«७ विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

«७ सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

© महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. (५ प्रतीसह) 

«७ आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालयालय, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई-३०. 

«७ जिल्हाधिकारी, पुणे. 

७ नियंत्रक अधिकारी तथा सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१. 

© आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई- ४०० ६१४. (५ प्रतीसह) 

«७ मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, पुणे. 

© कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे. 

«७ जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 

«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

«७ मुख्याधिकारी, इंदापूर नगर परिषद, जि.पुणे. 

७ उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई- ४००६१४. 

«७ वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© कक्ष अधिकारी/लेखाधिकारी, पापु-०४, पापु- ०५, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

© ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई- Yoo ०३२. 

७ निवडनस्ती, पापु-२२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


